सन २०१८-१९ मधील अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 

शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा 
करण्यासाठी १ टक्का व्याज दराने अर्थसहाय्य 
(२४२५१५०१) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं १११८/ प्र.क्र. १५०/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०१८ 

वाचा :- 
१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक सीसीआर १४०६/प्र.क्र.२४७/२-स, 

दिनांक १७/०५/२००६ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२/०४/२०१८ 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा-प्रशा ५, 

दिनांक १०/०५/२०१६ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ अन्वये राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱयांना ६% 
व्याज दराने अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी शासकीय अर्थसहाय्याचा निर्णय घेतलेला 
आहे. या निर्णयानुसार, केंद्र शासनाचे धोरणानुसार बँका ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना ७% व्याज दराने 
कर्ज पुरवठा करणार आहेत, त्या ठिकाणी बँकांनी ७% ऐवजी शेतकऱयांना ६% व्याज दराने कर्ज 
पुरवठा करावा, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. या प्रयोजनासाठी १% व्याज फरकाच्या रक्कमेचा 
आर्थिक भार शासनावर आहे. सन २००६-०७ पासून खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राज्यातील जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सन २०१३-१४ पासून 
शेतकऱयांना रूपये ३.०० लाखापर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या खाजगी बँकांना या 
निर्णयाचा लाभ देण्यात येत आहे. 


सन २०१८-१९ या चालू आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱयांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा 
करण्यासाठी १ टक्का दराने अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत निधी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का दराने अर्थसहाय्य 
योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ वर्षात अर्थसंकल्पीत रू.५०००.०० लाख तरतूदीपैकी रू.३५००.०० 
लाख (रूपये तीन हजार Uae) लाख Hae) एवढ्या निधीचे वितरण करून खर्च करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ 
अन्वये अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ७०% वितरीत करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून 
सदर परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते ९ पैकी परिच्छेद ७ (१) (अ) वगळता इतर सर्व परिच्छेद या 
योजनेस लागू नाहीत. तसेच या परिशिष्टात नमूद केलेल्या सर्व संबंधित बाबींची पूर्तता होत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं १११८/ प्र.क्र. १५०/१८-स 


३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका / संस्थांस वितरीत करताना 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे व 
त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा प्रशा-५, 
दि.१०/०५/२०१६ अन्वये च्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक १, २, ५, ६, ७ व ८ संदर्भात सदर योजना 
ही नियमित राज्य योजनेतर योजना असल्याने व "३३ - अर्थसहाय्य" याखाली निधी वितरीत होणार 
असल्याने नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची आवऱयकता नाही. 


प्‌. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त 
विभागाच्या उपरोक्त वाचा क्र. 3 येथील शासन परिपत्रकामधील सूचनांचे पालन करावे. 


६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२/०४/२०१८ 
मधीळ परिच्छेद "अ" नुसार या प्रकरणी माहिती खालीलप्रमाणे आहे :- 


(१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/ 
प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२/०४/२०१८ अन्वये अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ७०% वितरीत 
करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे 
सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 


(२) मंजूर निधी :- या योजनेच्या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षासाठी रूपये 
५००० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत झालेला आहे. 


(३) यास्तव मागील ३ महिन्यापूर्वी निधी वाटप करण्यात आलेला नाही. यास्तव दिलेल्या 
अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला नाही. 


ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षांतर्गत १ 
वर्षापासूनचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. :- या योजनेखाली देयकांची संक्षिप्त देयके 
पारीत होत नाहीत. 


x 


(4) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 
येणे रक्कम समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही. 


(६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे :- या योजनेअंतर्गत बँका लाभार्थी आहेत. 


(७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात करावा. :- लागू नाही. 


(८) खरेदीविषयक प्रक्रिया अद्ययावत संबंधित शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा :- लागू नाही. 


(९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करावी :- लागू नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं १११८/ प्र.क्र. १५०/१८-स 


७. सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त अप्पर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच 
ळेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा 
खर्च किती वेळेत होईल हे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल व विकास मंडळनिहाय खर्चाची माहिती वेळो वेळी शासनास 
पाठवावी. 
८. सदरहू रक्‍कम मागणी क्र.व्ही - २ मुख्यलेखाशिर्ष " २४२५ सहकार - (१०७), सहकारी पत 
संस्थांना सहाय्य (०१) (१०) - शेतकऱ्यांना अल्पमुदती पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी 9% व्याज 
दराने अर्थसहाय्य. (कार्यक्रम) (दत्तमत) (28249409) ३३ अर्थसहाय्य ", या लेखाशिर्षाखालील सन 
२०१८-१९ या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून खर्च करण्यात यावी. 
९. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.०२/०४/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
qo. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८११३०१५०६४७१५०२ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Ramesh Shank: Shingt 
Ramesh या 
ou=Coo} Marketing And Textile Department, 
i 100032, st=Maharas| 
2.5.4.20=fed1b2ed6e1e4aca719170d9eaeBaa251ee2 
h a n a fa 0 8dc56c75d8a65acb34103d45bd48, 


f b9bf7a534d8f1272bd902482bf95b55 


18574a78fa2d8d0957d1f, 


S h i n g Tt e shana 8.1 i 15:13:10 +05'30' 
(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक सहकारी संस्था 


प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 

१. सहकार आयुकत व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

४. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक. लि. मुंबई. 

५. कार्यकारी संचालक, सर्व सबंधित व्यापारी बँका. 

६. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 

७. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

८. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३,मंत्रालय, मुंबई 

९. अवर सचिव (कार्या १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११. निवड नस्ती-२-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


